सरस्वती भवन एज्युकेशन सोसायटी, जि.पुणे 
संचलित शिवछत्रपती प्राथमिक विद्यामंदिर, 
सिंधूनगर, निगडी, जि.पुणे या झाळेचे मोरे 
वस्ती, चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४६६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे क्र.शिउसं/प्राथ-२/स्थलांतर/पुवि/ 
२०१५/४३०६/०८, दिनांक २ मार्च, २०१६ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

सरस्वती भवन एज्युकेशन सोसायटी, संत नगर, मोशी प्राधिकरण, ता.हवेली, जि.पुणे (पूर्वीची 
संस्था- नवनगर शिक्षण मंडळ, आकुर्डी, ता.हवेली, जि.पुणे) संचलित शिवछत्रपती प्राथमिक विद्यामंदिर, 
सिंधूनगर, निगडी, जि.पुणे या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित उच्च प्राथमिक शाळेचे, मोरे वस्ती, 
चिखली, ता.हवेली, जि.पुणे येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेची सध्याची इमारत अपुरी व भौतिक सुविधेचा अभाव असल्याने शाळेचे स्थलांतर 
प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱयक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२०/प्र.क्र.४६६/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३११११३१२६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ ढ Digitally signed by Pravin Raj dhe 
Pp fa V | Nn Ra a fa mM DN: c=IN, o=Government Of Maharasht School Educat 
d Sports Department, postalCode=400032, st=Mah 
1d 497 6F306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae9227 
3feaa541afl0d1 


Mundhe 0000771111, 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, पिंपरी चिंचवड 
अध्यक्ष/ सचिव, सरस्वती भवन एज्युकेडान सोसायटी, संत नगर, मोशी प्राधिकरण, 
ता.हवेली, जि.पुणे 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


